आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
अनुदानित आश्रमशाळा या 
योजनेतंर्गत सहायक अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. (लेखाशीर्ष 
२२२५ एफ १२९) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२१ सप्टेंबर, २०२२. 


) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

२) आदिवासी विकास शा.नि.क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्या-६, दि.२४.६.२०२२. 
) शासन पत्र आदिवासी विकास विभाग क्र.अआशा-२०२१/प्र.क्र.१४८/का-११,दि.२०.०१.२०२२ 
) आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.अआझ्ाा-२०२१/प्र.क्र.८१/का-११. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळांना शासनामार्फत परिपोषण अनुदान, 
इमारत भाडे अनुदान तसेच आकस्मिक अनुदान देण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
आश्रमशाळा पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. त्यास अनुसरुन राज्यातील अनुदानित 
आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक वस्तु, अल्पोपहार व भोजन नियमित मिळण्याच्या 
दृष्टीने संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून २१% 
मर्यादेत रु.८४.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


अनुदानित आश्रमशाळांना दुसरा हप्ता वितरीत करण्यासाठी रु.११६.०० कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवरील मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या मागणी क्रमांक टी-५ अंतर्गत २२२५ - अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत (०१) (७३) 
स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळा या योजनेतंर्गत (२२२५एफ१२९), 
बाब क्र.३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखाली वित्त विभागाच्या मान्यतेने सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून ५०% मर्यादेत उपलब्ध रु.११६.०० कोटी इतका निधी 
खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


(रु.कोटीत) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ | यापूर्वी । सदर शा. नि. अन्वये 
मधील वितरीत । वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पीय | करण्यात | येत असलेली तरतूद 
तरतूद आलेला 
निधी 
1 १ | २ ३ 1. ४ | पु द 
स्वयंसेवी संस्थांमाफत | २२२५ । ३१- सहाय्यक | —-Yoo,00 ८४.०० ११६.०० 
चालविण्यात येणाऱ्या | एफ१२९ अनुदाने (२१%) (२९%) 
अनुदानित आश्रमशाळा (वेतनेतर) 


उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.११६.०० कोटी (अक्षरी रुपये एकशे सोळा कोटी फक्त) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. अनुदान 
निर्धारण झालेल्या अनुदानित आश्रमशाळांसाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असुन वितरीत निधी 
खर्च करतांना संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये दिलेल्या सुचनां विचारात घेऊन नियंत्रक अधिकारी 
यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.9८१/व्यय-१४, दि.५.९.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१२१६००१५३६२४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KIRAN 1" 


‘Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9a87463 
£831a2beeaQbe5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC89SAC64CF 186BB11E725 
24420, 


serialNumber=344DE3FFO7B9439DD11CAF72825SASEBO 


AODD49S5EF82F98993 1088637D8211C0, cn=KIRAN 
KISANRAO PAWAR 


Date: 2022.09.21 12:33:00 +05'30" 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
६. उपसचिव / कक्ष अधिकारी (का-११), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११.निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


